मा.न्यायमूर्ती, उच्च न्यायालय यांच्या शासकीय 
निवासस्थान फर्निचर पुरविणेबाबतच्या प्रमाणकास 
सुधारणा करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीडीजी २०१७/प्र.क्र.३१/इमारती-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: १४ जून, २०२३ 


वाचा- 
१) झासन निर्णय क्रमांकः एफआरटी १०९३/प्र.क्र.८७७/इमारती-१,दि.१.८.१९९६. 
२) शासन निर्णय क्रमांकः बीडीजी २०१७/प्र.क्र.३१/इमारती-१, दि.८.६.२०१७. 
प्रस्तावना :- 


मा.न्यायमूर्ती, उच्च न्यायालय यांच्या शासकीय निवासस्थानात फर्निचर, इलेक्ट्रीकल वस्तू 
तसेच दैनंदिन उपयोगाचे इतर घरगुती सामान इत्यादींच्या देखभाल व दुरुस्तीवरील खर्चाची वार्षिक 
मर्यादा संदर्भ क्र.१ अन्वये रु.२५,०००/- वरुन रु.४०,०००/- इतकी वाढविण्यात आली होती. तदनंतर, 
वेळोवेळी होणारी भाववाढ विचारात घेऊन, संदर्भ क्र.२ अन्वये उक्त वार्षिक मर्यादा रु.४०,०००/- वरुन 
रु.५०,०००/- इतकी वाढविण्यात आली आहे. 


शासन निर्णय :- 

आता, कालानुरुप झालेली भाववाढ विचारात घेऊन, मा.न्यायमूर्ती, उच्च न्यायालय यांच्या 
शासकीय निवासस्थानात फर्निचर, इलेक्ट्रीकल वस्तू तसेच दैनंदिन उपयोगाचे इतर घरगुती सामान 
इत्यादींच्या देखभाल व दुरुस्तीवरील खर्चाची वार्षिक मर्यादा रु.५०,०००/- वरुन रु.६०,०००/- इतकी 
वाढविण्यात येत आहे. 

संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयातील इतर अटी व शार्ती हया पूर्वीप्रमाणेच लागू राहतील. 

सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१२४०/व्यय ५, दि.२५.१.२०२३ 
नुसार दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०६१४१५५६४१८२१८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
POOJA JITENDRA 


TARADE 


(पू. जि. तरडे) | 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
२. सर्व मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव, 


शासन निर्णय क्रमांकः बीडीजी २०१७/प्र.क्र.३१/इमारती-१ 


३. मा.विरोधी पक्ष नेता, विधान सभा, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 

४. मा.विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 

५. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, 

६. अ.मु.स., सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

७. अ.मु.स., वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

८. अ.मु.स., सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

९. सचिव (रस्ते)/सचिव (बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१०.महालेखापाल (लेखा परीक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १, मुंबई, 
११.महालेखापाल, (लेखा परीक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र २, नागपूर, 
१२.निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१३.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

१४.मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई, 
१५.अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, मुंबई, 

१६.कार्यकारी अभियंता, इलाखा शहर विभाग, मुंबई, 

१७.इमारती २/३ कार्यासन, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


प्रत, 


इमारती १ कार्यासन, संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


